सर्वसाधारण बदल्या- सन २०२० 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) 


महाराष्ट्र शासन 
lated विकास व उद्योजकता विभाग, 
क्रमांक: व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.११९/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४००३२ 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२०. 


शासन आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) प्राचार्य, औ.प्र.संस्था/ जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी/ सचिव, म.रा. व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ/सहायक संचालक (तां) 
इ.संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२० मधील सर्वसाधारण बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
ae 2 3 
at श्री. उमेश रमेशराव खारोडे, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, वर्धा अधिकारी, भंडारा. 
२ श्री. बी .आर. शिपले, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
सहाय्यक संचालक (तां),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, पुणे. 
प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
३ श्री. मधुकर काशीनाथ पाटील सहायक संचालक (ता), 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, धुळे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक. 
४ श्री. प्रदिप जगन्नाथ घुले जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी, वर्धा. 
भंडारा. 
५ श्री.मानकर UST सुधाकर प्राचार्य, 
सहा.संचालक (तां) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, औ.प्र.संस्था, नाशिक. 
प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. 

३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांना कळविण्यात येते की, बदली करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित 
कालावधीत अधिकारी रुजू न झाल्यास त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 


शासन आदेशा PATH: व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.११९/व्यशि-१ 


संबंधिताविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत करणे शक्य होईल. म.ना.सेवा (रजा नियम), १९८१ मधील 
तरतुदीनुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या रजा अर्ज शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय स्वीकारु नये/ मंजूर 
करुनये. 

५. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००८१०१५०००९१९०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manish Sheshrao Milke 


र्य DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill 
a n | S h Development and Entrepreneurship Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1 16b8d4fe32ec9c9f76988 1 0f585f3247df16981777aa4- 
e a590ca4347b30d6d0c, 
S h eS h fa (0 M | | ke serialNumber=6F926bfe623fd70a0a8117c29a1b771021c054c4 
d0b731a9033f01ad65b4c2eb, cn=Manish Sheshrao Milke 
Date: 2020.08.11 18:14:08 +05'30" 
v 
(डॉ.मनिष शे.मिलके) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति , 

१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (Td), मुंबई-५१. 

३) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 

८) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 

९) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 
१) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२)) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


